श्री.राजेंद्र पितांबर पाटील , प्रकल्प 
संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, 
नंदुरबार यांना उपायुक्‍त , राज्य निवडणूक 
आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन Beal क्रमांक : मविसे-१०२३/प्र.क्र.४५/२०२३/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक:-३१ मे,२०२३. 


संदर्भ :- १. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.रानिआ-२००८/२२९/प्र.क्र.४६/३७, 
दि.३० डिसेंबर २०१३ 
२.शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्या.१२, 
दि.१७.१२.२०१६ 
३.सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील पत्र क्र.रानिआ-२०२२/प्र.क्र.१४४/३७, 
दि .१२.१२.२०२२. 


शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा, निलंबन व बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे या काळातील प्रदाने), नियम १९८१ Belles नियम-४० च्या परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व 
ada अधीन राहून संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन अधिसूचना व संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयास अनुसरून श्री.राजेंद्र पितांबर पाटील , प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, 
नंदुरबार यांची उपायुक्त , राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर ३ वर्षाच्या 
कालावधीकरिता खालीलप्रमाणे अटींच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे . 

ओ। श्री.राजेंद्र पितांबर पाटील, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, नंदुरबार ज्या 
तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल 
त्यानंतर तीन वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार सुपूर्द करून , त्यांच्या मुळ विभागात, ज्या 
तारखेला रूजू होतील त्या तारखेला त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 

ब) जर त्यांची सेवा ळलोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्याला परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन 
राखून ठेवील. 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.४५/२०२३/आस्था-३ 


क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील . मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
नियोक्त्याने शासनाला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे आणि 

ड) त्यांनी मुळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची 
ळेखी नोटीस शासनाला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 

२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून श्री.राजेंद्र पितांबर पाटील , प्रकल्प संचालक, 
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, नंदुरबार यांनी उपायुक्‍त, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई या पदावर त्वरित हजर व्हावे व त्याबाबतचा अहवाल या विभागास सादर करावा. 

३. सदर आदेश संदर्भाधिन पत्र क्र.३ अन्वये सक्षम प्राधिकारी यांचे मान्यतेनंतर निर्गमित करण्यात 
येत आहे . 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५३०१३३९०६१४२० असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

DR. VASANT DN c=IN,o-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
e ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d895943ab6dff272f2ec1bd19f802a1féa 


13602188e1b45 1ba8e7b4359630a60, 
pseudonym=999F7A73B01EC277FB361 7082F8F 
D2105799C4CB, 
serialNumber=C621B4190E31904B3DEA97E81C 


85A31BBAAFF04C1 ADEA8A881 1D74F01DA4E72 
4, cn=DR. VASANT GOPAL MANE 


Date: 2023.05.31 18:12:20 +05'30' 


(डॉ.वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
2) मा. उपमुख्यमंत्री , HERTS राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा. मंत्री ( ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
छो अपर मुख्य सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई, 
५ अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामविकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, 
&) महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
७ विभागीय आयुक्त, नाशिक, 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार. 
9) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदूरबार व मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.४५/२०२३/आस्था-३ 


संबंधित अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, नाशिक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 


१०) 
परिषद,नंदुरबार यांचेमार्फत) , 

११) कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 

१२ निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


